RNI No.MAHBIL /13/ 2 /2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ४८ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर २० , २०१८ / कार्तिक २९ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठ ०१ 


असाधारण क्रमांक ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


६ 


अन्वये . 


वाचले.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० चे नियम 

आदेश 


क्रमांक पालिका-३ / कावि -६ ९ ५/ २०१८.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) 
नियम , २०१० चे नियम ६ अन्वये नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत सादर 
करण्याबाबत नगर विकास विभागाकडील परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण -२०१६/ प्र. क्र . ४६६ / नवि-२० , दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ अन्वये सूचित केलेले 
असल्याने सदर नामनिर्देशित सदस्य यांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

यास्तव, मी ,किशोर राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी , जळगाव , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे खालील उमेदवार यांची 
नगरपरिषद, पारोळाचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या नामनिर्देशित 

नगरपरिषदेचे नाव 
सदस्याचे नाव 


पद 


१ 


२ 


३ 


पाटील प्रदीप गुलाबराव 


नामनिर्देशित ( स्वीकृत सदस्य) 


पारोळा 


किशोर राजे निंबाळकर, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , ६ नोव्हेंबर २०१८ . 


वि ( एच ) ४१८ 


१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL . 


